महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद 
(विद्या प्राधिकरण), प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे व 
जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास 
संस्था मधील गट अ व गट ब अधिकार्‍यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी प्रतिवेदन 
अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी निश्चित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-ईएसटी-३९१९/प्र.क्र.८३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०३ मे, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. डायट ४५१६/(४०/१६)/प्रशिक्षण, दिनांक १७.१०.२०१६ 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे, प्रादेशिक विद्या 


प्राधिकरणे (RAA) व जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था (DIECPD) येंथे कार्यरत गट 


अ व गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याकरीता प्रतिवेदन अधिकारी व 


पुनर्विलोकन अधिकारी नव्याने निश्चिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने 


पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विदया प्राधिकरण) व प्रादेशिक विद्या 


प्राधिकरणे याची नव्याने करण्यात आलेली पुर्नरचना विचारात घेवून गट अव गट ब मधील अधिकाऱ्यांचे 


कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याकरीता प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी खालीलप्रमाणे 


निश्चित करण्यात येत आहेत. 
तक्‍ता-अ 

कार्यालयाचे नाव | पदनाम प्रतिवेदन अधिकारी पुनविळोकन अधिकारी 

(Reporting Authority) (Reviewing Authority) 
महाराष्ट्र राज्य | संचालक, महाराष्ट्र । आयुक्त (शिक्षण), अ.मु.स. / प्रधान सचिव / 
शैक्षणिक राज्य शैक्षणिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे सचिव, शालेय शिक्षण व 
संशोधन व संशोधन व प्रशिक्षण क्रीडा विभाग 
प्रशिक्षण परिषद | परिषद, पुणे. 
(विद्या 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९१९/प्र. क्र.८३/प्रशा-२ 


SE हास्याने क शेविदाृ्िकधे्ाा या 


प्राधिकरण), पुणे | शिक्षण सहसंचाळक | संचालक, महाराष्ट्र राज्य, शैक्षणिक | आयुक्त (शिक्षण), 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभाग प्रमुख / शिक्षण सहसंचालक, (संचालक, संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

प्राचार्य / महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व | शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 

उपसंचालक प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी निश्चित | परिषद, पुणे 
केल्यानुसार) 

वरिष्ठ संबंधित विभाग प्रमुख संचालक, महाराष्ट्र राज्य 

अधिव्याख्याता, (गट शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 

31) परिषद, पुणे 

प्राध्यापक / संबंधित विभाग प्रमुख शिक्षण सहसंचालक, 

अधिव्याख्याता (गट (संचालक, महाराष्ट्र राज्य 

बो शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, पुणे यांनी निश्चित 
केल्यानुसार) 

अधीक्षक सारासे) संबंधित विभाग प्रमुख शिक्षण सहसंचालक, 

(गट बो (संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, पुणे यांनी निश्चित 
केल्यानुसार) 

तकक्‍्ता-ब 
कार्यालयाचे नावा | सुधारीत पदनाम | प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन अधिकारी (Reviewing 
(Reporting Authority) | Authority) 
प्रादेशिक विद्या प्राचार्य संचालक, महाराष्ट्र आयुक्त (शिक्षण), 
प्राधिकरण, मुंबई/ । (गट ओ राज्य शैक्षणिक संशोधन | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
औरंगाबाद/ व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
नागपूर/ नाशिक/ । वरिष्ठ संबंधित प्रादेशिक विद्या | संचाळक, महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक 
अमरावती अधिव्याख्याता  । प्राधिकरणाचे प्राचार्य संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,पुणे 
(गट ओ) 
प्राध्यापक/ संबंधित प्रादेशिक विद्या | शिक्षण सहसंचालक (संचालक, 
अधिव्याख्याता प्राधिकरणाचे प्राचार्य महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व 
(गट ब) प्रशिक्षण परिषद,पुणे यांनी निश्चित 
केल्यानुसार) 
अधीक्षक सारासे) | संबंधित प्रादेशिक विद्या | शिक्षण सहसंचालक (संचालक, 
(गट बो प्राधिकरणाचे प्राचार्य महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषद,पुणे यांनी निश्चित 
केल्यानुसार) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९१९/प्र. क्र.८३/प्रशा-२ 


तक्‍्ता-क 
कार्यालयाचे नाव सुधारीत पदनाम । प्रतिवेदन अधिकारी  । पुनर्विलोकन अधिकारी 
(Reporting (Reviewing Authority) 
Authority) 
जिल्हा शैक्षणिक प्राचार्य संचालक, महाराष्ट्र आयुक्‍त (शिक्षण), 
सातत्यपूर्ण व्यावसायिक । (गट अ) राज्य शौक्षणिक महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विकास संस्था, (पुणे व संशोधन व प्रशिक्षण 
कोल्हापूर शैक्षणिक परिषद, पुणे 
विभागातील जिल्हे वगळून | वरिष्ठ प्राचार्य संचालक,महाराष्ट्र राज्य 
इतर विभागातील सर्व अधिव्याख्याता (संबंधित कार्यालय) शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
जिल्ह्यांसाठी) (गट 31) परिषद, पुणे 
अधिव्याख्याता प्राचार्य शिक्षण सहसंचालक, (संचालक, 
(गट बो (संबंधित कार्यालय) महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
यांनी निश्चित केल्यानुसार) 
अधीक्षक सारासे)  । प्राचार्य शिक्षण सहसंचालक, (संचालक, 
(गट बो (संबंधित कार्यालय) महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,, पुणे 
यांनी निश्चित केल्यानुसार) 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई अधिनस्त जिल्हे : ठाणे, रायगड, पालघर 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नाशिक अधिनस्त जिल्हे : नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, औरंगाबाद अधिनस्त जिल्हे : औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिगोली, लातूर, 


उस्मानाबाद, नांदेड 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, अमरावती अधिनस्त जिल्हे : अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, नागपूर अधिनस्त जिल्हे : नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली. 


तकक्‍्ता-ड 
कार्यालयाचे नाव सुधारीत पदनाम | प्रतिवेदन अधिकारी पुनर्विलोकन अधिकारी 
(पुणे व कोल्हापूर (Reporting Authority) (Reviewing Authority) 
शैक्षणिक विभागातील 
खालील सर्व 
जिल्ह्यांसाठी) 
जिल्हा शैक्षणिक प्राचार्य संचालक, महाराष्ट्र राज्य आयुक्‍त (शिक्षण), 
सातत्यपूर्ण (गट 31) शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व्यावसायिक विकास परिषद, पुणे 
संस्था, पुणे, वरिष्ठ प्राचार्य संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
अहमदनगर, सोलापूर, | अधिव्याख्याता । (संबंधित कार्यालय) शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
कोल्हापूर, सातारा, (गट 31) परिषद, पुणे 


सांगली, रत्नागिरी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-३९१९/प्र. क्र.८३/प्रशा-२ 


सिंधुदूर्ग अधिव्याख्याता । प्राचार्य शिक्षण सहसंचालक, (संचालक, | 
(गट बो (संबंधित कार्यालय) महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक 
संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
यांनी निश्चित केल्यानुसार) 
अधीक्षक सारासे) | प्राचार्य शिक्षण सहसंचालक 
(गट ब) (संबंधित कार्यालय) (संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
परिषद, पुणे यांनी निश्चित 
केल्यानुसार) 
शासन निर्णय, दिनांक १७.१०.२०१६ नुसार पुणे येथे विद्या प्राधिकरण मुख्याळय असल्याकारणाने तेथे प्रादेशिक 
विद्या प्राधिकरणाची आव्यकता निश्चित करण्यात आलेली नाही. यास्तव, वरीलप्रमाणे रचना प्रस्तावित केली 
आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१९०५०६१७०८२२१८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Ravindra Pralhad Ate 
Py DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=School Education And Sport Departrment, 
Ravindra ५ त 
2.5.4.20=fd5fc4fce5f6732e6657dca817ae6ee6 
ff53c3ca69d1a772d, 


19a55d170d 
37af2edb5809b000f33d263 
23 2afdac3f68b5821d14e4 1 dffa, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad Ate sss 


ralhad Ate 
fe: .05.06 19:06:57 +05'30° 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सर्व संचालक 
३) सर्व विभाग प्रमुख, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे, 
) 
) 


सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था 
उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी सदर शासन निर्णय सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 


प्रत माहितीस्तव , 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


